RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक ८ ] 


गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९/ फाल्गुन २-८, शके १९ ४० [ पृष्ठे ४१, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


अधिसूचना 


( ४ ) 


१ . 


रजा. 


अर्जित रजा . 


जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था बी -२/ ८८१ / सन २०१९.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 
अ.क्र . 

न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितलेचा 

मुख्यालय सोडणेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
रजा दिनांक 

कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 
सौ . ज्यो . ज . माने , 

५० दिनांक ११ फेब्रुवारी दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१९ 

श्री . प्र. ना . रोकडे, 
दिवाणी न्यायाधीश , दिवस २०१९ ते १४ फेब्रुवारी व दिनांक १० फेब्रुवारी सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर व अर्जित २०१ ९ पर्यंत चार दिवस 

२०१९ ची सुट्टी. 

क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , 

दिनांक १० फेब्रुवारी 

न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
चिपळूण . 

२०१ ९ चे कार्या. वेळेनंतर 

चिपळूण . 
पासून ते दिनांक १५ फेब्रुवारी 
२०१ ९ चे कार्यालयीन 

वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरूंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना दयाव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

सु . शं . गायकवाड , 
रत्नागिरी, 

जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त 
दिनांक ७ फेब्रुवारी, २०१९. 

सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १९ ४० 
जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था मुंबई ( १), शहर यांजकडून 

आदेश 


अ.क्र . 


क्रमांक जिऊनि /मुंबई-१/ कक्ष-३/ कलम १५६ / आदेश / ५३४४ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डि . एस . साळुखे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई 
(१), शहर या आदेशान्वये नाभिक सहकारी पतसंस्था मुंबई ( मर्यादित ), श्री संतसेना महाराज सभागृह , २०४, इराणी मंझील , ३ रा माळा, 
सेनापती बापट मार्ग, दादर ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०२८ या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी /कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसूल 
करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार व मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून 

खालील 
अटीस अधीन राहून दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . जय जयवंत लाड 

वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 
( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप 
निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

(५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च( Cost of Process) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेच्या खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्येदिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती 
चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या 
कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे 
निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७) ” असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी नाभिक सहकारी पतसंस्था मुंबई, (मर्यादित). , 
श्री संतसेना महाराज सभागृह , २०४ , इराणी मंझील, ३ रा माळा, सेनापती बापट मार्ग, दादर (पश्चिम ), मुंबई ४०० ०२८. " असा फलक लावता येऊ 
शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाही 
ह्याची नोंद घ्यावी . 
मुंबई , 

डि . एस . साळुखे, 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ . 

जिल्हा उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, मुंबई ( १), शहर . 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १ ९ ४० 


३ 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 


आदेश 


. 


क्रमांक जिऊनि / ठाणे /निवडणूक / ठाणे जि.व.कर्म. पत/ ५८३० / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
७३ अअअ ( ५ अ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , शहाजी पाटील, जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था ठाणे, ठाणे जिल्हा वनकर्मचारी सहकारी 
पतसंस्था मर्या., ठाणे या संस्थेचे खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या मतदार संघातून सन २०१८-१९ ते २०२२ 
२३ या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी यथोचितरित्या निवडणूक झाल्याचे जाहीर करीत आहे : 
निवडणून आलेल्या उमेदवाराचे नाव 

मतदार संघाचे नाव 
( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


पत्ता 


१ 


सर्वसाधारण 


२ 


सर्वसाधारण 


३ 


सर्वसाधारण 


४ 


सर्वसाधारण 


५ 


सर्वसाधारण 


६ 


सर्वसाधारण 


श्री . मंगेश गोविंद बाक्कर रूम नं . २१, फॉरेस्ट कॉलनी , कोपरी गाव , ठाणे . 
श्री. अर्जुन मल्हारी निचिते रामचंद्र नगर नं . १, कामगार हॉस्पीटल रोड , ठाणे . 
श्री . सुधीर लक्ष्मण फडके चाळ नं . ४ , रूम नं . २० , कोपरी वन वसाहत , कोपरी , ठाणे . 
श्री . संतोष रामचंद्र भागणे रूम नं . ३, फारेस्ट वन वसाहत , नौपाडा, ठाणे . 
श्री . कपिल पांडुरंग पवार घर क्र . २३८ , गणेश नगर, मुरबाड, ठाणे. 
श्री . गणेश पांडुरंग इसामे मु . पो . शिवळे , ता . मुरबाड, जि . ठाणे. 
श्री . वैभव शिवराम वाळींबे एस-३, ए-विंग , वनराज सोसायटी , कोपरीगाव रोड, कोपरी , ठाणे . 
श्री . देवाजी झिपरु मोहिते टॉवर-५ / ७०२ मलबेरी रुनवाल गार्डन सिटी , ठाणे . 
श्री . जनार्दन आकाराम बोडेकर २/२२ , स्नेहप्रभा निवास , वागळे इस्टेट रोड नं . ७ , 
श्रीमती नलिनी मुकुंद तुंगार प्लॉट नं . ४४ , सुलभ को - हौसिंग सो ., वडवली सेक्शन , अंबरनाथ . 

श्रीमती सविता आशिष सोनजे शिवमार्ग, लालचक्की चौक , उल्हासनगर . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १३ डिसेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


७ 


इ . मा . व . 


८ 


अ . जा . 


ठाणे . 


भ . वि . जा . 


१० 


महिला 


११ 


महिला 


ठाणे, 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१८ . 


शहाजी पाटील , 
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९/ फाल्गुन २-८, शके १९ ४० 
जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था , मुंबई (१ ) शहर यांजकडून 

आदेश 


अ.क्र . 


१ 


व्यवस्थापक 


क्रमांक जिऊनि / मुंबई-१ /कक्ष-३ /कलम १५६ / आदेश / ५३४३/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून श्री . मी , डि . एस . साळुखे, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई (१) , शहर या आदेशान्वये शिवछाया नागरी सहकारी पतपेढी लि ., गाळा क्र . ११/१२, २७२ आर. टी . सहकार नगर शॉपिंग सेंटर , 
विनायक जागुष्टे चौक , वडाळा, मुंबई ४०० ०३१ या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसूल 
करण्याचे निबंधकाचे अधिकार मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार 

वगळून 

खालील 
अटीस अधीन 

राहून 

दिनांक २६ डिसेंबर २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . विनोद हरी शिंदे 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 
( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप 
निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

(५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेच्या खर्चाच्या दराने 

वसूल 

करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
( ६ ) “ मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्येदिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
व नियम, १९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती 
चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या 
कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे 
निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) " असे लिहावे. 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी “ शिवछाया नागरी सहकारी पतपेढी लि ., गाळा 
क्र . ११/१२, आर . टी . सहकार नगर शॉपिंग सेंटर, विनायक जागुष्टे चौक , वडाळा, मुंबई ४०० ०३१. " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाही 
ह्याची नोंद घ्यावी. 
मुंबई, 

डि . एस . साळुखे, 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ . 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई ( १), शहर . 


" 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१ ९/ फाल्गुन २-८, शके १ ९ ४० 

जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी ( नागरी क्षेत्र कमाल धारणा ) बृहन्मुंबई यांजकडून 
वाचले .. ( १) या कार्यालयाचे कलम ८( ४ ) खालील आदेश क्र . सी / यूएलसी / डे- V/६(i)/SR- VI - ४३२ /१९ ४७, दिनांक १० 

सप्टेंबर १९९ ६ . 
( २) कलम -२१ खालील सुटीचे आदेश क्र . सी / यूएलसी / डे- III/ से-२१ /SR-I-१२० , दिनांक २२ नोव्हेंबर १९ ७ ९ व 

शुद्धीपत्र दिनांक २ ऑगस्ट १९९९ व ९ जुलै २००२ व भोगवटा प्रमाणपत्र दिनांक २० ऑगस्ट २००२. 
( ३ ) कलम १० ( ३) खालील अधिसूचना दिनांक १५ जानेवारी २००७ व महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ५ एप्रिल 

२००७ . 
( ४ ) कलम १०( ५ ) खालील नोटीस दिनांक ४ मे २००७ व कलम ११( ७ ) खालील आदेश दिनांक १८ जून २००८ . 
( ५ ) सुमन अपार्टमेंट ए व बी व सी विंग यांचे पत्र दिनांक ३ एप्रिल २०१८ व २१ एप्रिल २०१८ . 

आदेश 


. 


क्रमांक सी / यूएलसी / डे- V/ ६(i)/SR-VI-४३२/२०१८.- सुमन अपार्टमेंट ए, बी व सी विंग यांचे पत्र दिनांक ३ एप्रिल २०१८ 
व २१ एप्रिल २०१८ अन्वये मौजे वळनई, ता . बोरीवली येथील जुना न . भू. क्र . २०८ , २०८/१ व २०९ ( नवीन न.भू.क्र . २०८ - अ) मधील 
अतिरिक्त घोषीत क्षेत्र १३८३.५५ चौ.मी. क्षेत्राकरिता नाजकधा अधिनियम , १९ ७६ अंतर्गत कलम-२१ खालील दुर्बल घटक गृहनिर्माण योजना 
क्रमांक सी / युएलसी/ डे- III/ Sec- २१/ SR-I-१२० , दिनांक २२ नोव्हेंबर १९ ७ ९ रोजी मंजूर करण्यात आलेली असून, कलम-२१ खालील 
आदेशाला दिनांक २ ऑगस्ट १९९९ व अंतिम शुद्धीपत्र दिनांक ९ जुलै २००२ रोजी शुद्धीपत्र पारित करण्यात आलेले आहे. तसेच उक्त 
योजनेला अपर जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी यांनी दिनांक २० ऑगस्ट २००२ रोजी रहिवासी भोगवटा प्रमाणपत्र पारित केले आहे . 
त्यामुळे मौजे- वळनई, ता . बोरीवली येथील जुना न.भू.क्र . २०८ , २०८/१ व २०९ ( नवीन न.भू.क्र . २०८ - अ) क्षेत्र १३८३.५५ चौ . मी . करीता 
कलम १० (३ ), १० ( ५ ) व ११ ( ७ ) खालील कार्यवाही रद्द करण्यात यावी व सदर क्षेत्र सोसायटीच्या नावाने मानीव अभिहस्तांतरणासाठी 
( Deemed Conveyance) ना - हरकत प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी विनंती केली आहे . 

या कार्यालयातील कलम ८ ( ४ ) ची नस्ती क्र . सी / युएलसी/ डे- V/ ६( १)/ SR- VI- ४३२, पहाता, जमीनधारक श्री . ग्रेगरी डिसोझा 
यांनी नाजकधा अधिनियम , १९ ७६ अंतर्गत कलम ६( १ ) खालील विवरणपत्र दिनांक १२ ऑगस्ट १ ९ ७६ रोजी या कार्यालयात दाखल केले 
होते . सदर विवरणपत्राची छाननी करून , या कार्यालयाने दिनांक १० सप्टेंबर १९९ ६ रोजी कलम ८ ( ४ ) खालील आदेश पारित करून 
मौजे-वळनई, ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . २० ९, २०८ , २०८/१ मधील १३८३.५५ चौ.मी. क्षेत्र अतिरिक्त घोषित करण्यात आले होते. 
सदर अतिरिक्त घोषित क्षेत्रास कलम १०(३) खालील अधिसूचना दिनांक १५ जानेवारी २००७ व महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक 
५ एप्रिल २००७ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. तद्नंतर कलम १०( ५ ) खालील नोटीस दिनांक ४ मे २००७ रोजी पारित करून 
नगर भूमापन अधिकारी, गोरेगाव यांनी उक्त मिळकतीचा दिनांक २२ मे २००७ रोजी एकतर्फी ताबा घेतलेला आहे . त्यानुसार मिळकत 
पत्रिकेला धारक सदरी महाराष्ट्र शासनाचे नाव दाखल केलेले आहे, व कलम ११( ७ ) खालील आदेश दिनांक १८ जून २००८ रोजी पारित 
केले आहेत . 

या कार्यालयातील कलम -२१ खालील नस्ती क्र . सी / युएलसी/ डे-III/ Sec - २१ / SR-I-१२० ची तपासणी केली असता , मौजे -वळनई, 
ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . २०८, २०८/१ व २०९ मधील अतिरिक्त क्षेत्र १३८३.५५ चौ.मी. करीता कलम -२१ खालील गृहबांधणी योजनेस 
दिनांक २२ नोव्हेंबर १९ ७९ व अंतिम शुद्धीपत्र दिनांक ९ जुलै २००२ अन्वये मंजुरी दिलेली आहे . सदर गृहबांधणी योजनेमधून १३८.२५ 
चौ.मी. क्षेत्र ०३ सदनिका शासनास प्रत्यार्पित करावयाच्या होत्या . शासन निर्णय क्र . नाजक १० ( २००० )/प्र.क्र . २० / नाजकधा-१, दिनांक 
९ एप्रिल २००१ व क्रमांक नाजक १०( २००० )/प्र.क्र.२०/नाजकधा-१, दिनांक २१ जून २००२ नुसार सार्वजनिक गृहनिर्माण / उच्च घनता गृहनिर्माण 
( PH/ HDH) या आरक्षणावरील घरबांधणी योजनेतून काहीही क्षेत्र योजनाधारकाने शासनास प्रत्यार्पित करावयाचे नाही. त्याऐवजी विकास 
नियंत्रण नियमावलीनुसार अनुज्ञेय होणाऱ्या चटई क्षेत्राच्या १० टक्के चटई क्षेत्र योजनाधारकाने /विकासकर्त्याने विनामुल्य मुंबई महानगरपालिकेस 
हस्तांतरित करावयाचे आहे. त्यानुसार योजनाधारकाने मुंबई महानगरपालिकेला १३८.३५ चौ.मी. क्षेत्राच्या एकूण ०४ सदनिका हस्तांतरीत 
केलेल्या आहेत . त्यामुळे सदर योजनेतून शासनास कोणतेही येणे बाकी नसल्यामुळे या कार्यालयाने उक्त योजनेला दिनांक २० ऑगस्ट 
२००२ रोजी रहिवास वापरासाठी भोगवटा प्रमाणपत्र पारित केलेले आहे . 

नागरी जमीन ( कमाल धारणा व विनियमन ) निरसन अधिनियम, १९९९ नुसार कलम -२१ खाली मंजूर केलेल्या योजनांना संरक्षण 
( Saving ) नाही. तसेच नाजकधा अधिनियम , १९ ७६ च्या कलम -२१ अन्वये दुर्बल घटक घरबांधणी योजनेमधून १० टक्के प्रमाणे 


६ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० 
महानगरपालिकेला १३८.३५ चौ.मी. क्षेत्राच्या एकूण ०४ सदनिका हस्तांतरित केलेल्या आहेत . सदर योजनेतून शासनाचे कोणतेही येणे बाकी 
नसल्याने या कार्यालयाने दिनांक २० ऑगस्ट २००२ रोजी भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेले आहे. त्यामुळे उक्त मिळकतीला कलम १०( ३ ) खालील 
अधिसूचना दिनांक १५ जानेवारी २००७ व राजपत्र दिनांक ५ एप्रिल २००७ तसेच कलम १०( ५ ) खालील नोटीस दिनांक ४ मे २००७ 
व ११( ७) खालील आदेश दिनांक १८ जून २००८ अन्वये मौजे -वळनई, ता. बोरीवली येथील जुना २०८, २०८/१ व २०९ ( नवीन न.भू.क्र . 
२०८ - अ ) मधील अतिरिक्त घोषित १३८३.५५ चौ.मी. खालील केलेली तसेच नगर भूमापन अधिकारी, गोरेगाव यांनी उक्त मिळकतीचा 
एकतर्फी घेतलेल्या ताब्याची कार्यवाही निष्प्रभ ठरते . 

वास्तविक पहाता अधिनियमातील कलम-२१ मधील “ Then, the competent authority may, after making 
such inquiry as it deems fit , declare such land not to be excess land for the pruposes of this 
Chapter ही तरतूद पहाता, कलम -२१ अन्वये घोषित योजनेखालील क्षेत्र हे अतिरिक्त क्षेत्र ठरत नसल्याने, सदर क्षेत्राचे कलम 
१० अन्वये संपादन होऊ शकत नाही. अशा प्रसंगी कलम १० अन्वये झालेली संपादन कार्यवाही ही असंयुक्तीक बाब आहे . 

सदर प्रकरणी मौजे- वळनई, ता . बोरीवली येथील जुना २०८ , २०८/१ व २० ९ ( नवीन न.भू.क्र . २०८ - अ ) मधील अतिरिक्त घोषित 
१३८३.५५ चौ.मी. करीता कलम -२१ खालील योजना मंजूर असून, सदर योजनेतून शासनाचे कोणतेही येणे शिल्लक नसल्याने , तसेच नाजकधा 
निरसन अधिनियम, १ ९९९ नुसार कलम-२१ खाली मंजूर केलेल्या योजनांचा संरक्षण ( Saving ) नाही. त्यामुळे उक्त मिळकतीला कलम 
१०( ३ ), १०( ५ ) अन्वये दाखल केलेली धारक सदरी “ महाराष्ट्र शासन ” ही नोंद रद्द करण्यात येत आहे. तद्नंतर सुमन अपार्टमेंट ए 
व बी व सी विंग यांचेकडील खरेदीखतानुसार त्यांचे ताब्यातील क्षेत्राबाबत मानीव अभिहस्तांतरण ( Deemed Conveyance) करण्यास 
या कार्यालयाची हरकत नाही . 


" 


~ 


मुंबई , 

राजेंद्र बोरकर , 
दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१९. 

जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी 

( ना.क्षे.क.म.) बृहन्मुंबईकरिता. 
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी ( नागरी क्षेत्र कमाल धारणा) बृहन्मुंबई यांजकडून 


वाचले . 


( १) या कार्यालयाचे कलम ८ ( ४ ) खालील आदेश क्र . सी / यूएलसी/ डे- XV/६(i)/SR- XII- ९ ५१ ,/ XIX- ६५८ , 

१२११ , दिनांक ८ मे १९८४ व शुद्धीपत्र दिनांक ३१ जानेवारी १ ९९ ४ , २३ मे १९९ ५ व दिनांक ४ मार्च १ ९९ ६. 
( २) कलम-२० खालील सूटीचे आदेश क्र . सी / यूएलसी / डे-६ /SR- २० /IDV /५००२ , दिनांक १४ मार्च १९९ ६. 
( ३ ) कलम १०( ३) खालील अधिसूचना दिनांक ४ जून २००५ व महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ८ मार्च २००७ . 
( ४ ) कलम १०( ५ ) खालील नोटीस दिनांक ९ एप्रिल २००७ . 
( ५ ) शासन, नगरविकास विभाग , मंत्रालय यांचा शासन निर्णय क्र . नाजक २०१४ / प्र.क्र . ९ ५ / नाजकधा-१ , दिनांक 

९ जून २०१६ . 
( ६ ) शुभम धर्माजी ठाकूर पार्क को - ऑप. हौ.सोसा. लि ., यांचे पत्र दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ . 

आदेश 


क्रमांक सी / यूएलसी/ डे- XV/६(१)/SR- XII- ९ ५१ / २०१८.- शुभम धर्माजी ठाकूर पार्क को - ऑप. हौ. सो . लि ., यांनी दिनांक 
२६ नोव्हेंबर २०१८ च्या अर्जान्वये या कार्यालयास अशी विनंती केली आहे की , मौजे- एक्सर , ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . २२३७ क्षेत्र 
८३.३० चौ.मी. करीता अपर जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी ( ना.क्षे.क.म.) बृहन्मुंबई यांचेकडील आदेश दिनांक १४ मार्च १९९ ६ अन्वये 
कलम २० (IDV ) खाली सूट दिली असल्याने व सदर सुटीच्या आदेशानुसार मुंबई महानगर पालिकेने रितसर परवानग्या दिलेल्या असल्याने 
जागेवर रहिवास इमारत असल्याने या मिळकती करीता नागरी जमीन ( कमाल मर्यादा व विनियमन ) अधिनियम , १९ ७६ च्या कलम १०( ३ ) 
व १०( ५ ) अन्वये उक्त मिळकत पत्रिकेला दाखल केलेले महाराष्ट्र शासन ही नोंद रद्द करण्यात यावी. तसेच सदर मिळकतीस Deemed 
Conveyance करण्याकरिता परवानगी द्यावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १ ९ ४० 

या कार्यालयातील नस्ती क्र . सी / यूएलसी/ डे- XV/६(i)/ एसआर- XII-९ ५१, पहाता, जमीनधारक श्री . धर्माजी पांडुरंग ठाकूर व इतर 
यांनी नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्यातील कलम ६(१ ) खालील विवरणपत्र दाखल केले होते. सदर विवरणपत्रावर वेळोवेळी सुनावणी 
होऊन दिनांक ८ मे १९ ८४ व शुद्धीपत्र दिनांक ३१ जानेवारी १ ९९ ४ , २३ मे १ ९९ ५ व दिनांक ४ मार्च १९९ ६ अन्वये आदेश पारित केलेले 
आहेत. सदर आदेशाने मौजे- एक्सर, ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . २२३७ या मिळकतीमध्ये ८३.३० चौ.मी. क्षेत्र अतिरिक्त मोकळे क्षेत्र 
म्हणून 

घोषित केले आहे. सदरचे अतिरिक्त क्षेत्राकरिता कलम १०( ३ ) खालील अधिसूचना दिनांक ४ जून २००५ रोजी पारित करून, महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात दिनांक ८ मार्च २००७ रोजी प्रसिद्ध करून, कलम १०( ५ ) खालील नोटीस दिनांक ९ एप्रिल २००७ रोजी पारित केलेली 
आहे. परंतु सदर नोटीसमध्ये ताबा घेण्याकरिता निश्चित केलेल्या तारखेस विवरणधारक अथवा त्यांच्या वतीने कोणीही उपस्थित राहीले 
नसल्याने नगर भूमापन अधिकारी , बोरीवली यांनी दिनांक ४ मे २००७ रोजी सदर मिळकतीचा एकतर्फी ताबा घेतलेला आहे, व त्यानुसार 
मिळकत पत्रिकेला धारक सदरी ८३.३० चौ.मी. क्षेत्राकरिता “ महाराष्ट्र शासनाचे ” नाव दाखल केले आहे. 

या कार्यालयाचे कलम -२० (IDV ) खालील नस्ती क्र . सी / यूएलसी / डे-६/SR- २० /IDV / ५००२, दिनांक १४ मार्च १९९ ६ अन्वये , 
मौजे- एक्सर, ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . २२३७ या मिळकतीमधील ८३.३० चौ.मी. या अतिरिक्त क्षेत्रास कलम -२० (IDV) खाली 
सूट दिलेली आहे . सदर सुटीच्या आदेशानुसार शासनास ५ टक्के प्रमाणे बांधीव क्षेत्र देण्याबाबत बंधनकारक नाही . सदर प्रकरणी मुंबई महानगर 
पालिकेकडील आदेश क्र . CHE/ ७६१३ / BP ( WS)/ AR, दिनांक ३ फेब्रुवारी २०११ रोजी भोगवटा प्रमाणपत्र पारित केलेले आहे . 

शासन निर्णय, नगरविकास विभाग क्र . नाजक २०१४ / प्र.क्र . ९ ५ / नाजकथा-३ , दिनांक ९ जून २०१६ अन्वये नागरी जमीन ( कमाल 
धारणा व विनियमन ) अधिनियम , १९ ७६ चे कलम २० अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या गृहनिर्माण योजनेखालील क्षेत्राबाबत कलम १०( ३ ) 
व १०( ५ ) नुसार कार्यवाही करून अशा क्षेत्रावर महाराष्ट्र शासनाची नोंद करण्यात आली असेल तर अशा प्रकरणात त्या जमिनीच्या अधिकार 
अभिलेखात घेण्यात आलेली “ महाराष्ट्र शासनाची ” नोंद कमी करून त्या जमिनीवर फक्त नाजकधा कलम -२० खालील योजनेची नोंद 
ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे . 

सदर प्रकरणी मोजे- एक्सर , ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . २२३७ मधील अतिरिक्त क्षेत्र ८३.३० चौ.मी. करिता कलम १०(३ ) खालील 
अधिसूचना दिनांक ४ जून २००५ रोजी पारित केली आहे, व कलम १०( ५ ) खालील नोटीस दिनांक ९ एप्रिल २००७ रोजी पारित करून 
एकतर्फी ताबा घेतलेला आहे . वास्तविक पहाता ज्या क्षेत्रासाठी कलम २० (IDV ) अंतर्गत सूट दिलेली होती. त्या क्षेत्राकरिता कलम 
१०( ३ ) व १०( ५ ) खालील कार्यवाहीची आवश्यकता नव्हती. कलम -२० (IDV ) खाली सूट दिलेले आदेश कलम ८( ४ ) च्या नस्तीमध्ये 
समाविष्ट झाले नसल्याने अनावधानाने कलम १०( ३) व १०( ५ ) नुसार कार्यवाही झालेली दिसत आहे . सदर सूटीच्या अनुषंगाने तसेच बृहन्मुंबई 
महानगरपालिकेकडील विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, जागेवर बांधकाम पूर्ण झालेले असल्याने, मौजे-एक्सर, ता. बोरीवली येथील न.भू.क्र . 
२२३७ मधील अतिरिक्त क्षेत्र ८३.३० चौ.मी. करीता पारित केलेली कलम १०(३ ) व १०( ५ ) खालील कार्यवाही उक्त नमूद शासन निर्णय 
दिनांक ९ जून २०१६ अन्वये दिलेल्या आदेशानुसार मिळकत पत्रिकेवरील धारक सदरी “ महाराष्ट्र शासन ही नोंद रद्द करून त्याऐवजी 
इतर हक्कात “ नाजकधा अधिनियम , १९ ७६ च्या कलम-२० (IDV ) योजनेखालील क्षेत्र ८३.३० चौ.मी. ” अशी नोंद घेण्याबाबत आदेश 
देत आहे. तद्नंतर शुभम धर्माजी ठाकूर पार्क को - ऑप. हौ . सो . लि ., यांचेकडील खरेदीखतानुसार त्यांचे ताब्यातील क्षेत्राबाबत ( Deemed 
Conveyance ) करण्यास या कार्यालयाची हरकत नाही . 


" 


मुंबई, 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१९. 


राजेंद्र बोरकर , 
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी 
( ना.क्षे.क.म.) बृहन्मुंबईकरिता . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १९ ४० 
उप जिल्हाधिकारी ( अतिक्रमण/ निष्कासन ) व सक्षम प्राधिकारी, उपविभाग कुर्ला-१ यांजकडून 


. 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक इएनसी/ डीसीके-१/ एसआर-२२९ / २०१ ९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १९ ७१ 
यांच्या कलम ३ अनुसार , शासनाच्या , महानगरपालिकेच्या, किंवा महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ, बृहन्मुंबई यांच्या मालकीच्या जमिनीखेरीज इतर 
सर्व जमिनी किंवा जमिनींच्या वर्गाच्या बाबतीत , उप जिल्हाधिकारी ( अतिक्रमण/निष्कासन ) कुर्ला, कुर्ला-१ उपविभाग यांची समक्ष प्राधिकारी 
म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपलब्ध झोपडपट्टी क्षेत्राविषयी उपलब्ध माहितीच्या आधारे , यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली क्षेत्रे ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त क्षेत्रे असा करण्यात आला आहे.) ही , त्यामधील अतिगर्दीमुळे व पायाभूत सोयी- सुविधांच्या कमतरतेमुळे 
ही क्षेत्रे अनारोग्यकारी, बकाल आणि /किंवा अशा अन्य स्वरूपाची बनलेली असून ती त्या क्षेत्रातील व त्यांच्या भोवतालच्या प्रदेशातील जनतेचे 
आरोग्य, सुरक्षितता व सुखसोयी यांना धोका पोहचवणारे स्त्रोत झाले असल्याबद्दल सक्षम प्राधिकाऱ्यांची खात्री पटली आहे. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम, १९ ७१ यांच्या कलम ४ (१) अनुसार मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, मी , उप जिल्हाधिकारी ( अतिक्रमण /निष्कासन ) व सक्षम प्राधिकारी , कुर्ला- एक उपविभाग, उक्त 
क्षेत्रे ही झोपडपट्टी क्षेत्रे असल्याचे जाहीर करीत आहे. 

क्षेत्रांची अनुसूची 


" 


अनुक्रमांक 


नगर भूमापक क्रमांक 


क्षेत्राचे व गावाचे स्थानिक नाव 


क्षेत्र चौ.मी. 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


११६ 


मोहिली/कुर्ला 


४२७.७० 


२ 


११७ 


मोहिली/कुर्ला 


४६४७.५० 


सीमांचे वर्णन - मोहिली गाव 


पूर्व : -न.भू.क्र . १६४ , १८२, १६३ 


पश्चिम : -न.भू.क्र . ११४ 


उत्तर : -न.भू.क्र . ११४ , ११५ , १०७ 


दक्षिण : -न.भू.क्र . ११४ , १२१, ११ ९, १२० , ११८ . 


मुंबई, 
दिनांक २५ जानेवारी २०१ ९ . 


देविदास चौधरी, 
उप जिल्हाधिकारी ( अति ./ निष्का ) 
तथा सक्षम प्राधिकारी, कुर्ला-१. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१ ९/ फाल्गुन २-८, शके १ ९ ४० 


९ 


BY THE DEPUTY COLLECTOR (ENC ) AND COMPETENT 

AUTHORITY SUB - DIVISION KURLA - I 


Notification 


No. ENC /DCK -I/SR -229/2019.- Whereas , the Deputy Collector (ENC ) of KURLA Kurla -I Sub 
Division has been appointed as Competent Authority, under section 3 of the Maharashtra Slum 
Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971 , in respect of all lands or classes 
of lands other than the lands belonging to the Government, Municipal Corporation or Maharashtra 
Housing Board of Greater Bombay ; 

And Whereas on the basis of the information about the slum areas available, Competent Authority 
is satisfied that the areas specified in the Schedule hereto (hereinafter referred to as the said 
areas) are source of danger to the health , safety or convenience of the public of that area and of 
its neighbourhood by reason of it being overcrowded and lacking in basic amenities, has been 
rendered insanity , squalid , and/or otherwise. 


Now , therefore on exercise of the powers conferred on me under section 4 (i) of the Maharashtra 
Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment ) Act , 1971 , I, Deputy Collector (ENC ) 
and Competent Authority of Kurla- I Sub -Division declare the said areas to be the Slum Areas. 


Schedule of Areas 


Serial No. 


CTS No. 


Local Name of the Area and Village 


Area Sq . M. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


116 


Mohili /Kurla 


427.70 


2 


117 


Mohili/Kurla 


4647.50 


Description of Boundaries -Mohili Village 


North— CTS 115 , 107. 


South- CTS 121 , 119 , 120 , 118 . 


East- CTS 114 . 


West- CTS 164 , 182 , 163. 


Mumbai, 
dated the 25th January 2019 . 


DEVIDAS CHOUDHARI, 

Deputy Collector (ENC ) 
And Competent Authority , Kurla- I. 


ATT 1 (ait.fa ..) - 2 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १९ ४० 

पोलीस उप आयुक्त (मुख्या. व पूर्व उपनगरे) वाहतूक यांजकडून 


अधिसूचना / आदेश 


. 


क्रमांक १७ / पोउआ /वाहतूक / तात्पुरती / २०१९. – मी , डॉ. सौरभ त्रिपाठी ( भा.पो.से. ), पोलीस उप आयुक्त (वाहतूक), मुख्यालय व पूर्व 
उपनगरे, मुंबई मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ चे कलम ११५ ( सन १९ ८८ चा अधिनियम क्र . ५९), सह शासकीय अधिसूचना क्र . एम. व्ही . ए. 
०५८ ९/ सी.आर. - १०६१/ टी.आर.ए-२, दिनांक १९ मे १९९० नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून , मुलुंड वाहतूक 
विभागातील रस्त्यांवरील वाहतुकीमध्ये खालीलप्रमाणे तात्पुरत्या स्वरूपाचे बदल करण्यात येत आहेत . सदरचे वाहतूक नियमन दिनांक १५ 
फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक १४ एप्रिल २०१ ९ रोजी दरम्यान ०७-०० वा. पासून ते रात्रौ २१-०० वा. पर्यंत दोन महिने अंमलात राहील. 


- nicht ftofet/No Parking Restriction 
कलसंका देजू शेट्ठी मार्ग, : कलसंका देजू शेट्ठी मार्ग हा आदित्य हॉटेल सिग्नल पासून ते मयुरेश रेसीडेन्सीचे मेनगेट पर्यंत सकाळी 
आदित्य हॉटेल जवळ , ०७-०० वा . ते रात्रौ २१-०० वा . या कालावधीत सर्व प्रकारच्या वाहनांच्या ( आपत्कालीन सेवेतील वाहने 
भांडूप (प.), मुंबई ४०० ०७८. वगळून ) पार्कीगकरीता प्रतिबंध क्षेत्र राहील . अर्थात कलसंका देजू शेळी मार्गाच्या दोन्ही बाजुस वाहने 

पार्क करण्यास मनाई राहील. 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


डॉ . सौरभ त्रिपाठी, भापोसे . 


पोलीस उप आयुक्त , 


( मुख्यालय व पूर्व उपनगरे ) 

वाहतूक , मुंबई. 
BY THE DY . COMMISSIONER OF POLICE ( TRAFFIC ) 

NOTIFICATION / ORDER 


No. 17 /Dcp / Tem /Noti/ Traffic / 2019. - In order to prevent danger, obstructions and 
inconveniences to the public, to so direct , I, Dr. Saurabh Tripathi, IPS , Dy. Commissioner of Police 
( Traffic ), HQ. and Eastern Suburbs, Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under 
section 115 of Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988 ) read with Government Notification 
No. MVA 0589 /CR - 37 / TRA - 2 , dated the 19th May 1990 do hereby order for the traffic regulations 
on 15th February, 2019 to 14th April , 2019 from07-00 hrs. to 21-00 hrs . (Two Months) . 


No PARKING RESTRICTION 


Kalsanka Deju Shetty :-- Parking of all types of vehicles shall be prohibited from 07-00 hrs. to 
Marg , Near Aditya 21-00 hrs. on both sides of the Kalsanka Deju Shetty Marg from Aditya 
Hotel, Bhandup (W.), Hotel Signal to Mayuresh Residency Main Gate ( Except emergency 
Mumbai 400078. 

services vehicles ) . 


Issued under my seal and signature on the day of 13th February 2019 . 


DR. SAURABH TRIPATHI , I.P.S., 
Dy . Commissioner of Police ( Traffic) , 
Hq. and Eastern Suburbs, 

Mumbai. 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १ ९ ४० 

उप जिल्हाधिकारी ( अति ./निष्का.) व सक्षम प्राधिकारी, बोरीवली-१ यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक उपजि / अति /निष्का/ बोरी-१/ टे. क्र . ३/ कावि -११३९ / २०१८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) 
अधिनियम , १९ ७१ चे कलम ३ अनुसार मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ बृहन्मुंबई यांचे मालकीचे जमिनी व्यतिरिक्त या 
कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रातील इतर सर्व जमिनीवरील भोगवटादारांचेहितसंबंधाचे संरक्षण करणेकरीता उप जिल्हाधिकारी ( अति ./निष्का .), बोरीवली 
यांची समक्ष प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेत आलेली आहे. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २५ मे , २०१६ अन्वये मौजे- आकुर्ली, ता. बोरीवली, हे गाव या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात 
दाखल केले आहे . 


) , 


~ 


आणि ज्याअर्थी, खाली नमूद अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र हे अपुऱ्या सोयीमुळे किंवा कोणत्याही मुलभूत सोयी नसल्यामुळे किंवा 
अनारोग्यकारी, गलिच्छ , दाटीवाटीचे असल्यामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे ते क्षेत्र किंवा आसपासच्या जनतेच्या आरोग्याचे सुरक्षिततेस किंवा 
सुखसोयीस अपायकारक झाले आहे किंवा अपायकारक ठरण्याचा संभव आहे अशी सक्षम प्राधिकरणाची खात्री पटली आहे. ( आदेश क्र . उपजि / 
अति /निष्का / बोरी-१/ टे.३/ निर्मळ चाल कमिटी / कावि -११३९ / २०१८ , दिनांक ४ फेब्रुवारी , २०१ ९ ) . 


त्याअर्थी, मी, प्रशांत सुर्यवंशी, उप जिल्हाधिकारी ( अति ./निष्का.) तथा सक्षम प्राधिकारी, बोरीवली उक्त अधिनियमान्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून खालील अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र उक्त महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन आणि 
पुनर्विकास ) अधिनियम , १९ ७१ चे कलम ४ (१) नुसार गलिच्छ वस्ती म्हणून घोषित करीत आहे : 


. 


अनुसूची 


अनुक्रमांक 


न.भू.क्र . 


मिळकत गलिच्छ वस्ती गावाचे 


झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्राची चतुःसीमा 


नाव 


पत्रिकेनुसार क्षेत्र म्हणून 

क्षेत्र जाहीर केलेले 
( चौ.मी.) क्षेत्र ( चौ.मी. ) 


पुर्व 


पश्चिम 


उत्तर 


दक्षिण 


( १ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


( ९ ) 


१ . 


न.भू.क्र . 


न.भू.क्र . 


न.भू.क्र . 


( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१६१ , १६१ / ११००१.०० ३६०५.५० निर्मल चाल 
१ ते २ 

कमिटी, मौजे 

आकुर्ली, 
ता . बोरीवली. 


१५ ९ 


१६२ 


१६० , 


न.भू.क्र . 

१५ ९ पै , 
पश्चिम द्रुतगती मार्ग 
वेस्टर्न एक्सप्रेस 

हायवे . 


१६३ 


अ / २ 


मुंबई, 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१ ९. 


प्रशांत सुर्यवंशी , 
उप जिल्हाधिकारी ( अति ./ निष्का .) व 

सक्षम प्राधिकारी, बोरीवली-१. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - २ अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १९ ४० 
BY THE DEPUTY COLLECTOR (ENCROACHMENT/REMOVAL ) AND COMPETENT 

AUTHORITY, BORIVALI- 1 


Notification 


No. DC /Enc/Rem / Bori- 1/Desk - 3 /Notification /ws- 1139 /2018.— Whereas , the Deputy Collector 
(Encroachment/ Removal) of Borivali- 1, Western Suburban , MSD has been appointed as Competent 
Authority , under section 3 of the Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and 
Redevelopment) Act, 1971, in respect of all lands or classes of lands other than the lands belonging 
to the Central Government, within the Jurisdiction of Village Akurli of Tal- Borivali, Mumbai 
Suburban District, vide Maharashtra Government Gazette Notification date 25th May , 2016 . 


And Whereas on the information , inquiry and site inspection the Competent Authority is satisfied 
that the areas specified in the Schedule hereto (hereinafter referred to as the said areas ) is 
source of danger to the health , safety or convenience of the public of areas and of its neighbourhood 
by reason of it being lacking in basic amenities , has been rendered insaniary , squalid , and/ or 
otherwise . ( Refer the detailed order No. DC / ENC /REM / Borivali - 1 /Desk - 3 /Nirmal Chawl 
Committee /Ws- 1139 /2018 , dated 4th February 2019 . 


Now , therefore in exercise of the powers conferred on me under section 4 ( 1) of the Maharashtra 
Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act , 1971 , I, Deputy Collector 
(Encroachment/Removal) of Borivali - 1, Western Suburb , and MSD declare the said areas as the 
Slum Areas. 


Schedule of Areas 


Serial No. 


CTS No. 


Area Sq. M. 


Local Name of the Area 


Description of 


and Village 


Boundaries 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 


161, 161/1 to 2 


3605.50 


East -C.T.S . 159 


Village-Akurli, 
Tal. Borivali, Nirmal 


West -C.T.S . 162 


Chawl Committee 


North -C.T.S . 159 ( P ) 


Western Express 
Highway 
South - 160 , 163/ A / 2 . 


Mumbai, 
dated the 4th February 2019 . 


PRASHANT SURYAWANSHI, 

Deputy Collector (Enc./Rem .) 
And Competent Authority , Borivali . 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १ ९ ४० 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी/ आरटीजी / पीआरडी/ ( अ) /१४३३ / १८-१९ / सन २०१८.- या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , मैत्री कोळंबी 
व खेकडा संवर्धन नाविण्यपूर्ण सेवा सहकारी संस्था मर्या., गावखडी, ता. रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
(१९ ६१ चा महा. २४ ) मधील नियम १०(१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था (नाविण्यपूर्ण ) 
आहे . 


" 


रत्नागिरी , 

आर. के . बांगर , 
दिनांक १९ डिसेंबर २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था (दुग्ध ), 

रत्नागिरी. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, टी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई/ उपनि / टी -वि / अधिसूचना/ २०६२/ २०१८.- याद्वारे प्रमाणित करतात की , श्री आशिर्वाद को - ऑप. हौसिंग सो . लि ., सीटीएस 
नं . ८१० - बी , नवघर व्हिलेज लेन नं . १, मुलुंड (पूर्व), मुंबई ४०० ०८१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील 
(१९ ६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयूएम/ डब्ल्यूटी /एचएसजी / टीसी / १० ९१७/ सन २०१८ रोजी नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


“ 


मुलुंड- मुंबई , 

राजेंद्र शं . खंडाईत , 
दिनांक २६ डिसेंबर २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

टी -विभाग, मुंबई . 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा 

मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / ससं /मुंमं /नोंदणी/ ११४६४ / २०१८.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , गांधीनगर ग्रुप १ को - ऑप. हौसिंग सोसा. 
असोशिएशन लि ., पत्ता- श्री राजेश सिंग बि . नं . ५२/२४४१, वांद्रे साई दर्शन को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., गांधीनगर , एमएचबी कॉलनी , 
बांद्रा ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महा . २४ ) यांच्या कलम ९( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ . 


बजरंग जाधव , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा, मुंबई. 


. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १९ ४० 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनि / अ-१ /SRA/ CO/OW/26255 / सन २०१८.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) , झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र निसर्ग एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
न.भू.क्र . ७८ , ७८/१ ते ६, मौजे- भांडुप , ता . कुर्ला, टेंबीपाडा रोड, भांडुप ( प.), मुंबई ४०० ०७८. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी./टि.सी./ 
१२९५२/ सन २०१८ , दिनांक २९ डिसेंबर २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था १९ ६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


. 


मुंबई , 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक २ ९ डिसेंबर २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झो.पु.प्रा., मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा / सहनि / अ-१/ SRAICO /OW/ 26206 / सन २०१८.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र कटिलेश्वरी अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
सी.टी.एस. नं . ६४७ ( पार्ट ) आणि १४९ ४ ऑफ व्हिलेज मुलुंड, ता . कुर्ला, एल . 

.बी.एस . रोड, मुलुंड (प.), मुंबई ४०० ०८०. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए./ 
एच.एस.जी. / टि.सी./१२९ ५०/ सन २०१८ , दिनांक २९ डिसेंबर २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


मुंबई, 
दिनांक २ ९ डिसेंबर २०१८ . 


बाजीराव शिंदे, 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झो.पु.प्रा ., मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एसडीजी / केकेआय/ एचएसजी /टीसी / ११२८ / २०१८-१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली , 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , केलेल्या रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. कलमठ, ता . कणकवली, जि .सिंधुदुर्ग 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चा ( १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आली 
आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 


कणकवली, 
दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ . 


एस . एच . कांबळे , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

कणकवली. 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १ ९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कणकवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एसडीजी / केकेआय / जीएनएल / ( ओ )/ १०७१/ २०१८-१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली, 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , केलेल्या जाईजुई घरकाम महिला सहकारी संस्था मर्या. कणकवली, ता . कणकवली, 
जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चा (१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात 
आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२ (१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे आहे. 


" 


कणकवली, 
दिनांक २ ९ डिसेंबर २०१८ . 


एस . एच. कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कणकवली. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कणकवली यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक एसडीजी / केकेआय / जीएनएल / ( ओ)/ १०७२ / २०१८-१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली, 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , केलेल्या साईमाऊली इलेक्ट्रशियन प्लम्बिंग सेवा पुरविणारी सहकारी संस्था मर्या. 
कणकवली, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चा (१९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . 
२४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे आहे. 


" 


कणकवली, 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१८ . 


एस . एच . कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कणकवली . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कणकवली यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक एसडीजी / केकेआय/ जीएनएल / ( ओ )/ १०७० / २०१८-१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली, 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , केलेल्या खारेपाटण मिनरल वॉटर उत्पादित सहकारी संस्था मर्या. खारेपाटण , 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चा (१९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम 
९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२ ( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे आहे . 


" 


कणकवली, 
दिनांक २ ९ डिसेंबर २०१८ . 


एस . एच . कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कणकवली . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एसडीजी / केकेआय / एचएसजी / टीसी/ ११३० / २०१८-१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली , 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , केलेल्या माऊली सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., कणकवली, ता . कणकवली, 
जि . सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चा (१९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 

असे आहे . 


" 


कणकवली , 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१८ . 


एस . एच . कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कणकवली. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एसडीजी / केकेआय / जीएनएल / ( ओ) /१०६९ / २०१८-१९ / सन २०१८.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली, 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , केलेल्या श्री गाडेश्वर सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या., भिरवंडे, ता . कणकवली, 
जि . सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चा (१९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे. 


कणकवली, 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ . 


एस . एच . कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कणकवली . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कणकवली यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एसडीजी / केकेआय / जीएनएल / ( ओ) /१०७३/ २०१८-१९ / सन २०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली, 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , केलेल्या प्रकाश नाविन्यपुर्ण पिशवी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कणकवली , 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चा (१९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे आहे. 


" 


कणकवली, 
दिनांक ५ जानेवारी २०१ ९ . 


एस . एच . कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कणकवली . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १ ९ ४० 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , के - पश्चिम विभाग, मुंबई यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम/ डब्ल्यूकेप / जीएनएल /( ओ)/ २६५०/ २०१८-१९ / सन २०१८ / ४ ९८३.– उप निबंधक , सहकारी संस्था, के- पश्चिम 
विभाग , मुंबई , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , गझधर इन्क्लेव्ह प्रिमायसेस को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि ., सीटीएस नं . ६७८ , व्हीलेज 

ओशिवरा , लिंक रोड, फन रिपब्लिक अँड यशराज स्टुडिओसमोर , वीरा देसाई रोड , अंधेरी ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५८, ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) ९(१) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १ ९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ व्यापारी संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


. 


मुंबई, 
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८ . 


प्रताप पाटील , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
के -पश्चिम विभाग, मुंबई. 


- 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , के - पश्चिम विभाग , मुंबई यांजकडून 


अधिसूचना 


. 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूकेडब्ल्यू/ एचएसजी/ टीसी / १६१३७ / २०१८-१९ / सन २०१८ / ५७१८.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , के - पश्चिम 
विभाग, मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , कॉस्मोपोलिस को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस नं . १/ १९ ० ते १/२०५ , ओशिवरा 
व्हीलेज, लोकमान्य टिळक रोड, ऑक्सपोर्ड टॉवरचे समोर , अंधेरी ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५३, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) ९( १ ) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक २० डिसेंबर २०१८ . 


" 


प्रताप पाटील , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

के - पश्चिम विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, के -पश्चिम विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूकेडब्ल्यू /एचएसजी / टीसी /१६१२५ / २०१८-१९ / सन २०१८ / ५०५१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था, के- पश्चिम 
विभाग , मुंबई , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , व्हाईट हाऊस ए-विंग को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस नं . २१, २१/१ ते ३६, 
२२, २३ व २३/१, हिस्सा नं . ७, ८ ( पार्ट ) व ११, व्हीलेज बांदिवली, जोगेश्वरी ( पश्चिम), मुंबई ४०० १०२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) ९ (१ ) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


“ 


" 


मुंबई , 
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८ . 


प्रताप पाटील, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
के - पश्चिम विभाग, मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १९ ४० 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१/ टे.सी. ६/ सन २०१८.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र गोल्ड प्लाझा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सर्वे 
नं . ४४ , हिस्सा नं . ७, सीटीएस नं . ५८५ ऑफ व्हिलेज मोहिली, ता . कुर्ला, एल -वॉर्ड , पाईप लाईन रोड, काजुपाडा , मुंबई ४०० ०७२. 
या नावाने दिले असून , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी./टि.सी./१२९ ५१/ सन २०१८ , दिनांक २९ डिसेंबर २०१८ नुसार नोंदविण्यात 
आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ मधील नियम १०(१) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


मुंबई, 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक २ ९ डिसेंबर २०१८ . 

सहनिबंधक , 

सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई पश्चिम उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / एमएचडीबी / एचएसजी /(टीसी)/१३४७३/२०१८-२०१९.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, समर्थसिद्धार्थ 
शॉपींग सेंटर सहकारी संस्था मर्यादित , शॉप नं . ७, सिद्धार्थ नगर , श्रीरंग साबडे मार्ग, गोरेगांव ( पश्चिम), मुंबई ४०० १०४. नोंदणी क्रमांक 
एमयूएम / एमएचडीबी/ एचएसजी/(टीसी)/ १३४७३ / २०१८-२०१९ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) यांचा कलम ९ (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ याचा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


मुंबई , 
दिनांक २ जानेवारी २०१९ . 


. 


बजरंग जाधव , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे, 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम /टिएनए/ एमएचएडीबी/ एचएसजी /(टीओ)(टिसी)/४१/२०१८-२०१९.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , 
मारूतीकृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , ओबी-११, कन्नमवार नगर नं . १, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई ४०० ०८३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांचा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ याचा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


, 


मुंबई, 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१८ . 


राजेद्र गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, (मुंबई शहर, पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ 
कार्यक्षेत्र), कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा, मुंबई . 


, 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १ ९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), ठाणे, कोकण भवन यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक टिएनए / व्हीकेएम/ अजीआर /( ओ)/६३४/२०१९.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , जिजाऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्या., मु . झडपोली, ता . विक्रमगड , जि . पालघर , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम, १९ ६१ मधील नियम १०(१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषि संस्था ( दुग्ध ) ” असे आहे. 


कोकण भवन , 


दिनांक १ जानेवारी २०१ ९ . 


एस . बी . दाभाडे , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), ठाणे, कोकण भवन . 


~ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई/ स.नि./ सी.वि./ ३६ /१ ९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी -विभाग , मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
श्री वल्लभ प्रिमायसेस को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, १६७/१७१, धनजी मुलजी बिल्डिंग, डॉ . विगास स्ट्रिट, काळबादेवी , मुंबई ४०० ००२, 
नोंदणी क्रमांक मुंबई/ डब्ल्यू- सी / जीईएन / ( ओ)/ ८७७८ / २०१८-१९ / सन -१ ९ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम 
( १९ ६१ अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


मुंबई, 

संदिपान बा . मते , 
दिनांक १५ जानेवारी २०१ ९ . 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था, सी -विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / ससंमुमं / नोंदणी / ११४६४ / २०१८ / एमयूएम / एमएचएडीए / जीईएन / ओ/१३४७२ / २०१८-२०१९.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात 
येत आहे की , गांधीनगर ग्रुप १, को - ऑप. हौसिंग सोसा. असोसिएशन लि ., पत्ता : श्री . राजेश सिंग, बि . नं . ५२/२४४१, वांद्रे, साई दर्शन 
को - ऑप . हौसिंग सोसा . लि ., गांधीनगर, एमएचबी कॉलनी , बांद्रा ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ च्या अधिनियम क्रमांक २४ ) यांचा कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यांत आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
आणि 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर 
संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई , 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ . 


बजरंग जाधव , 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे, 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा,मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १९ ४० 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिउनिर /प्रशासन / श्रीम्बालाजीकॅश्यूप्रोकोऑपसो/ नों . रद्द / सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार, मी , श्रीमती बी . एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
श्रीम . बालाजी कॅश्यू प्रोसेसिंग को - ऑपरेटीव्ह सोसायटी लि., राजापूर ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक जा . क्र . आरटीजी / आरजेआर / 
पीआरजी/ (ए)/ ११४ / २०११-१२ / सन २०१२, दिनांक २ जानेवारी २०१२ या संस्थेची , उपरोक्त वाचले क्र . ६ व ८ चा अवसायकांचा अंतिम 
अहवाल स्वीकारून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत 
आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे. 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१८ . 


बी . एस . माळी, 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ता. राजापूर , जि . रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


. 


क्रमांक सनिरा / अवसायन / अर्जुनापरिसर पत / नोंदणीरद्द/ ३२५ / २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार , मी , संभाजी सखाराम नलावडे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , राजापूर या आदेशाने , अर्जुना परिसर ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्या, पाचल ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्र . आरटिजी/ आरजेआर / आरएसआर /सीआर / ८४७ / सन १९९ ६, दिनांक 
१ फेब्रुवारी १९९ ६ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे या आदेशाच्या तारखेपासून संस्था विघटीत झाली असून संस्थापित संस्था असल्याचे 
बंद झाले आहे. 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रा नोंद करून आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. 


ता . 


. 


सं . स . नलावडे, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
राजापूर , 

जि . रत्नागिरी. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूडी / जीएनएल/ ( ओ)/ ८७०४ /१९३३/ २०१७-१८ / सन २०१७. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी-विभाग, मुंबई, 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सावित्री नाविन्यपुर्ण अंगणवाडी व अनुषंगिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित., शिवतिर्थ बिल्डींग नं . ४ , 
रूम नं . ४०१ , १०/१२, सिंधी लेन , पी. बी. रोड , मुंबई ४०० ००४, ही महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम , १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे. परिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थेचे नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण सेवा 

आहे . 


“ 


संस्था " 


मुंबई, 
दिनांक २० डिसेंबर २०१७ . 


डॉ . एस . टी . कोठावळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डी -विभाग, मुंबई. 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १ ९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डी -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू-डी / एचएसजी/ (टीसी)/ ९ ६०८ / २२४३ / २०१८-१९ / सन २०१ ९.- उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी -विभाग, 
मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , मनिष अपार्टमेंट को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., सी.एस.नं. १०३३ / गिरगाव विभाग, खेतवाडी बॅक 
रोड , मुंबई ४०० ००४, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) याच्या कलम ९(१) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहकारी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 
दिनांक १६ जानेवारी २०१ ९ . 


डॉ . एस . टी . कोठावळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डी -विभाग, मुंबई. 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी / आरटीजी / जीएनएल / ( ओ )/ १४९ / सन २०१८.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , रुपराज कॉटन / पेपर / 
जूट बँग निर्मिती सेवा सहकारी संस्था मर्या, मु. पो. गाळा नं . २, संजना रॉयल, शेट्ये मलूष्टे नगर , कुवारबांव , ता . जि . रत्नागिरी ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, ( सुधारणा ) २०१३ ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली 
आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” ( नाविन्यपूर्ण) आहे. 


बी . 


रत्नागिरी, 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ . 


एस . माळी , 
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी / आरजेआर / जीएनएल / ( ओ) / २० ९ ० / सन २०१८. – प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीदेव देवलक्ष्मीकांत 
शेतकरी सेवा सहकारी संस्था मर्या, भू , ता . राजापूर जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सुधारित २०१३) 
मधील क्र . ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१८ . 


एस . एस . नलावडे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
राजापूर , 

जि . रत्नागिरी . 


ता . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १९ ४० 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता . राजापूर, जि . रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी / आरजेआर / जीएनएल / ( ओ) / २० ९ १/ सन २०१८.– प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , कोकण जाळे सेवा 

पुरवठा 
सहकारी संस्था मर्या., साखरी नाटे, ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सुधारित २०१३ ) 
मधील क्र . ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण 

असे आहे . 


इतर संस्था , 


रत्नागिरी, 

एस . एस . नलावडे, 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

ता . राजापूर, जि . रत्नागिरी . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी / आरजेआर / जीएनएल / ( ओ) / २० ९ २ / सन २०१८.– प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , सागरदीप जाळे सेवा 
पुरवठा सहकारी संस्था मर्यादित , साखरी नाटे , पो . नाटे, ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
( सुधारित २०१३) मधील क्र . ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ . 


एस. एस . नलावडे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर / (पी.एल.आर)/एच.एस.जी/(टि.सी) / ५४६/ २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, 
जिल्हा पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , स्कायलाईन व्हलेन्सीया को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., प्लॉट नं. ६१ , सर्वे नं . ८२६ , 
माहिम , सुंदरम शाळेजवळ, माहिम रोड , पालघर (प.), ता . जि . पालघर , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 


पालघर . 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १ ९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर)/एच.एस.जी/(टि.सी)/ ५४५/ २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, 
जिल्हा पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ग्रीन ग्लेड को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., गट नं . १४१, मु . पो . देवखोप , ता . जि . 
पालघर, ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था " असून, उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


“ 


पालघर , 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


. 


क्रमांक पी.एल.आर/ ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी/ (टि.सी)/ ५४८ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , 
जिल्हा पालघर याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , महिंद्रा हॅप्पीनेस्ट पालघर को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., प्लॉट नं . १५८ , १८३ पैकी, 
प्लॉट नं . १, नंडोरे , पालघर, ता . जि . पालघर , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ 
चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून , उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक ३ डिसेंबर २०१८ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर )/एच.एस.जी/(टि.सी) / ४३५ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, 
जिल्हा पालघर याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , रईस आर्केड को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., गट नं . २५३, मनोर बस स्टॅण्डजवळ , 
मनोर , ता. जि . पालघर , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१ ) 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


" 


पालघर , 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ . 


पालघर . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर, यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक पी.एल.आर ./( पी.एल.आर .)/ एच.एस.जी/ (टी.सी.) /५४३ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , श्री ब्लॉसम को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., स . नं . ८२७/१६, सर्वे 
नं . ४०९, हि . नं . ३ आणि ४ , वाघूळसार , माहिम, पालघर , ता . जि . पालघर, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ 
चा महा. २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम , कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

असून, उप वर्गीकरण 

“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


" 


पालघर , 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


पालघर . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पालघर, यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर./ ( पी.एल.आर .)/ एच.एस.जी./ (टी.सी.)/ ५४१ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , श्रीजी ग्रीन्स रेसिडन्सी को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., खैरापाडा , जुना 

सव्हें 
नं . १२८ , नवीन सर्व्हे नं . ६, प्लॉट नं . ४ व ५ ब, चिल्लार रोड, बोईसर ( पूर्व), ता. जि . पालघर , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम , कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून, उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पालघर, यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर./ ( पी.एल.आर. )/ एच.एस.जी./ (टी.सी.) /५४२/ २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , ऑर्चिड को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सर्वे नं . ४० पैकी , हि. नं. ३ आणि 
४ , सर्व्हे नं . ८२७/१६, वाघूळसार , माहिम , पालघर, ता. जि . पालघर , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा 
महा. २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम, कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ 
चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून , उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

पालघर . 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १ ९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर, यांजकडून 


अधिसूचना 


. 


. 


. 


क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर.) / एच.एस.जी ./ (टी.सी.)/ ५४४ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , अॅम्ब्रोसिया बिल्डिंग नं . ३, को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सर्व्हे नं . ४०३ / 
१ पै, सर्वे नं . ४०३ /१ ब पै., अॅम्बोसिया कॉम्प्लेक्स , कांचन युनिवर्स, माहिम गांव , वाघुळसार, पालघर ( प.), ता . जि . पालघर , ही संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम , 
कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून, उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०१८ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


पालघर . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पालघर, यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर) /जी.एन.एल ./ ( ओ.)/ ६८ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, 
जिल्हा पालघर याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , जन्मभूमी कॉप शॉप सहकारी संस्था मर्या., मु . नानीवली नाका, पो . सोमटा , ता . जि . 
पालघर , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे 
व उक्त अधिनियम, कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था असून, उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


. 


" 


पालघर , 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


पालघर . 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर, यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक पी.एल.आर ./( पी.एल.आर .) /एच.एस.जी./(टी.सी.)/ ५४ ९ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर, जिल्हा पालघर याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , श्री साई सावली १ को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . स . नं . १४३/ अ / ब , 
बि . नं . ७, भगीरथ नगर , अमेय पार्कजवळ , नवापूर रोड, बोईसर (प.) ता . जि . पालघर, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम, कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून, उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” करण्यात आले आहे . 


. 


. 


पालघर , 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१८ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ 


२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर./ ( पी.एल.आर .)/ एच.एस.जी./ (टी.सी.)/ ५५० / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर, जिल्हा पालघर , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री भावीन प्लाझा को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., प्लॉट नं . २७, २८ , सर्व्ह 
नं . ५० , हिस्सा नं . ४ , नवली, पालघर , ता . जि . पालघर , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) 
चे कलम ९( १) अन्वये नोंदवीण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम 
१०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून, उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


. 


~ 


पालघर , 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१८ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर, यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर ./ (पी.एल.आर.) / एच.एस.जी ./(टी.सी.)/ ५४७ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर , जिल्हा पालघर , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , स्कायलाईन भवानी को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . , प्लॉट नं. ६०, सर्व्ह 
नं . ८२६, माहिम, सुंदरम शाळेजवळ , माहिम रोड, पालघर (प.), ता . जि . पालघर , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
(१९ ६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून , उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
करण्यात आले आहे. 


पालघर , 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर.) / एच.एस.जी./(टी.सी.)/ ६९ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , 
जिल्हा पालघर, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , बिरसा मुंडा सुरक्षारक्षक पुरविणारी सहकारी संस्था मर्या., लालबहादूर शास्त्री शाळेच्या 
बाजूला, मु. पो . मनोर , ता . जि . पालघर , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (१९ ६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९( १) 

अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून , उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” करण्यात आले आहे. 


. 


. 


पालघर, 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १ ९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , देवगड यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक सनिदे / ब-१/ अवसायन / महिलागृह. औद्यो.सहसं./ नोंदणी रद्द आदेश / २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ . रा. धुळप, सहायक निबंधक , सहाकारी संस्था, देवगड या आदेशाद्वारे महिला गृहवस्तू 
औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवगड. ता . देवगड , जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ डीजीडी /पीआरडी / ( आय) / 
९ ०६ / सन १९९ २, दिनांक १ जानेवारी १९९ २ या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे. या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्था विघटित झाली 
असून ती संस्थापित संस्था म्हणून असल्याचे बंद झाले आहे. 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रा नोंद करून आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी निर्गमित केला आहे . 


कृ . रा . धुळप, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

देवगड . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

आदेश 


. 


. 


क्रमांक मुंमं ./ उपनि / ससं /( मुं.प.उ.)/१७२७ / २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १७ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १६ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , बजरंग जाधव, उप निबंधक, सहकारी संस्था, पश्चिम 
उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, मुंबई याद्वारे पोईसर साई निकेतन को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., इमारत क्र . ७० , समता नगर , 
कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० १०१ , नोंदणी क्र . एमयूएम / ( डब्ल्यूआर)/ एचएसजी /( ओएच )/ १७९ ४ / १९८५-८६, दिनांक ३१ जानेवारी १९ ८६ 
या संस्थेची नोंदणी कायम ठेवून सदर संस्थेमध्ये समता नगर शितल को - ऑप . हौसिंग सोसा . लि ., इमारत क्र . ७३ व ७४ , समता नगर , 
कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० १०१, नोंदणी क्र . एमयूएम/ ( डब्ल्यूआर ) / एचएसजी/ ( ओएच)/ ७५७७ /१९९ ३-९ ४ , दिनांक ६ नोव्हेंबर १ ९९ ३ 
व पोयसर आराधना को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि ., इमारत क्र . ७३ व ७४, समता नगर , कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० १०१, नोंदणी 
क्र . एमयूएम /( डब्ल्यूआर) / एचएसजी/ ( ओएच )/१७९ ३/ १९८५-८६, दिनांक ३१ जानेवारी १९ ८६ या संस्थाचे एकत्रिकरण करण्यास मान्यता 
देत आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ मधील तरतुदी अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार समता नगर, शितल को - ऑप. 
हौसिंग सोसा. लि ., इमारत क्र . ७३ व ७४ , समता नगर, कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० १०१, नोंदणी क्र . एमयूएम / ( डब्ल्यूआर )/ एचएसजी/ 
( ओएच ) / ७५७७/ १ ९९ ३- ९ ४ , दिनांक ६ नोव्हेंबर १ ९९ ३ व पोयसर आराधना को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि ., इमारत क्र . ७३ व ७४ , समता 
नगर , कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० १०१, नोंदणी क्र . एमयूएम/ ( डब्ल्यूआर) / एचएसजी /( ओएच)/ १७ ९३ /१९८५-८६, दिनांक ३१ जानेवारी 
१ ९ ८६ या दोन संस्थाचे पोयसर साई निकेतन को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि ., या संस्थेमध्ये एकत्रिकरण झाल्यामुळे, समता नगर शितल 
को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., इमारत क्र . ७३ व ७४ , समता नगर , कांदिवली (पूर्व), मुंबई ४०० १०१, नोंदणी क्र . एमयूएम /( डब्ल्यूआर )/ 
एचएसजी / ( ओएच) / ७५७७ /१९९ ३-९ ४ , दिनांक ६ नोव्हेंबर १९९ ३ व पोयसर आराधना को - ऑप . हौसिंग सोसा . लि ., इमारत क्र . ७३ व 
७४ , समता नगर, कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० १०१, नोंदणी क्र . एमयूएम / ( डब्ल्यूआर )/ एचएसजी/ ( ओएच) /१७९ ३/ १९८५-८६, 
जानेवारी १९ ८६ या दोन संस्थांची नोंदणी रद्द करत आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५ व कलम ३७ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार पोयसर साई निकेतन को - ऑप. 
हौसिंग सोसा. लि ., या संस्थेचे नाव पोयसर साई निकेतन ऐवजी राजगड को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., असा नावात बदल करण्यास मान्यता 
देत आहे. व पत्त्यामध्ये राजगड को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि ., इमारत क्र . ०१, विंग सी -१, समता नगर , कांदिवली (पूर्व), मुंबई ४०० १०१ , 
असा बदल करण्यास मान्यता देत आहे. संस्थेचा नोंदणी क्र . एमयूएम / ( डब्ल्यूआर)/ एचएसजी/ ( ओएच )/१७९ ४ /१९८५-८६, दिनांक ३१ 
जानेवारी १ ९ ८६ कायम राहील. 


. 


दिनांक ३१ 


. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ अ 


२८ 


उपविधी क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १९ ४० 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार संस्थेच्या दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी 
झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आलेल्या उपविधी दुरूस्तीची नोंदणी करत आहे. 
अनुक्रमांक 

दुरूस्तीनंतरची उपविधीची शब्द योजना शेरा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ ते ७ व ९ ते १७५ परिशिष्ठे १ ते २७ सोबत जोडलेल्या पुरवणी क्र . ४ नुसार 
२ . उपविधी क्र . ८ 

सोबत जोडलेल्या पुरवणी क्र . ४ नुसार 
सदरचे आदेश आज दिनांक १९ जानेवारी २०१ ९ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयाच्या मुद्रेसह दिले असे . 


१ . 


बजरंग जाधव , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, पश्चिम उपनगरे, 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, मुंबई. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सुधागड -पाली यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 


. 


. 


क्रमांक सनिसु / वि -२/ क १०२ / अंतरिम आदेश /१३५ / २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये मला 
प्राप्त अधिकारानुसार मी , कुमार चव्हाण , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सुधागड , गणेशकृपा को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., गोमाशी , 
ता . सुधागड, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ एसजीडी/ आरएसआर / सीआर / १११९ / सन २००१, दिनांक २३ ऑगस्ट २००२ असलेली 
संस्था अवसायनात घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश निर्गमीत करीत आहे . 

तसेच उक्त अधिनियमांच्या कलम १०३( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी 
श्री . अंकुश शिंदे, लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था, पेण यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा, कागदपत्रांचा 
व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा. तसेच सदर मध्यंतरीय अवसायन आदेशाबाबत संस्था 
सभासद धनको, ऋणको व इतर कोणतेही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर आदेशाच्या दिनांकापासून 
१ महिन्याचे आत या कार्यालयास सादर करावा. तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकूण घेण्यासाठी या कार्यालयास 
दिनांक २५ जानेवारी २०१९ रोजी दुपारी १२-०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. सदर सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहुन आवश्यक त्या 
दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा. मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतिम आदेश 
पारित करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी . 
प्रस्तुत आदेश आज दिनांक ९ जानेवारी २०१९ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला आहे . 

कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

सुधागड . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएन / एचएसजी/ (टीसी)/ ११०१५/ २०१८-१९/ १९६५ / सन २०१८.- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग , 
मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , तारा अपार्टमेंट अ को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि ., सीटीएस नं . २२४३ (पार्ट ), प्लॉट नं. २९ , 
साईनाथ नगर , घाटकोपर ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०८६, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा . २४ ) ९(१ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये 
तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


. 


नवी मुंबई, 


दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


कैलास प. जेबले, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एन-विभाग, मुंबई . 


२ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १ ९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएन/ एचएसजी/( टीसी)/ ११०१६ /२०१८-१९ / १९ ८८ / सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, एन-विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , “ देवी क्लासीक ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., फायनल प्लॉट नं . ११०, सीटीएस. नं . 
५ ९०३, ऑफ. घाटकोपर किरोळ व्हिलेज , बालाजी मंदिर रोड , ऑफ . टिळक रोड, घाटकोपर (पू.), मुंबई ४०० ०७७ ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


“ 


नवी मुंबई, 

कैलास प्र. जेबले, 
दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एन -विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएन / जीएनएल ( ओ) /११६६८ /१७२८ / २०१८-१९ / सन २०१८ .-- उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एन-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , “ स्वस्तिक एस्पलानेड ” प्रिमायसेस को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस 
नं . ३१९ ५ ते ३२०२ आणि ३२०७, घाटकोपर किरोळ व्हिलेज, एल.बी.एस. मार्ग, ऑफ . झायनोवा हॉस्पिटल , घाटकोपर ( पश्चिम), मुंबई 
४०० ०८६, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) ९(१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे करण्यात आले आहे . 


. 


" 


नवी मुंबई, ( कोंकण भवन ) 

कैलास प्र. जेबले, 
दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एन-विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , एन -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएन / एचएसजी /( टीसी )/ ११०१७/ २०३२/ २०१८-१९ / सन २०१८ ..- उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एन-विभाग, मुंबई , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, “ विमलनाथ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., ” प्लॉट नं . ०६, सर्वे नं . २४५ 
ए ( पार्ट ), हिस्सा नं . ६ ( पार्ट ), सीटीएस नं . ५८७७, एफ.पी.नं. १२२ ऑफ टीपीएस III, घाटकोपर किरोळ व्हिलेज , डॉ . एम. पी . वैद्य 
मार्ग, घाटकोपर ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. 


. 


. 


" 


नवी मुंबई, 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ . 


कैलास प्र . जेबले, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एन-विभाग, मुंबई . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


नगर , 


क्रमांक पी.एल.आर / (पी.एल.आर )/जी.एन.एल./ ( ओ) / ३५ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , 
जिल्हा पालघर याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , पी . डी . नगर को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी असोसिएशन लि ., पी . डी . तारापूर 
रोड , चित्रालय, बोईसर (प.), ता . जि . पालघर , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ 
चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था असून, उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


" 


पालघर , 
दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१८ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर /( पी.एल.आर) /जी.एन.एल ./ ( ओ) / ७० / २०१८-२०१९/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , 
जिल्हा पालघर याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , श्रमिक बहुउद्देशिय वाहतूक सेवा सहकारी संस्था मर्या., मु . नानीवली (पारसपाडा), 
पो . सोमटा, ता . जि . पालघर , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून, उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


पालघर . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), ठाणे, कोकण भवन यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक टिएनए / एमआरडी / अजीआर/ ( ओ)/६३३/२०१८-२०१९.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , यशोधरा दुध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या., मु . तळवली, पो . टोकावडे, ता . मुरबाड, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम , १९ ६० मधील 
( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम , १९ ६१ मधील नियम १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषि संस्था ( दुग्ध ) ” असे आहे. 


कोकण भवन , 


सु . बु. दाभाडे, 


दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

ठाणे, कोकण भवन. 


. 


३१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १ ९ ४० 
अपर निबंधक (पतसंस्था ), सहकारी संस्था, पुणे यांजकडून 

अंतिम आदेश 


क्रमांक सआ-५ / पत / ओम श्री सिद्धीविनायक सह. पत / अवसायन / अंतिम आदेश/ १९ / ८९. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
मधील कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डॉ . पी . एल. खंडागळे , अपर निबंधक ( पतसंस्था) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे ओम सिद्धीविनायक पतसंस्था मर्या. २/३ तांबावाला बिल्डींग , दत्ताराम लाड मार्ग, चिंचपोकळी, मुंबई ४०० ०१२ ही 
संस्था अंतिमरित्या अवसायनात घेत आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील कलम १०३ अन्वये खालीलप्रमाणे 
अवसायक मंडळ नियुक्त करीत आहे : 


१ श्री . एस. एम. तोटावार, सहायक निबंधक , अधिन जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई शहर -२ अध्यक्ष 
२ श्री . डी. बी . पाडवी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ / एस विभाग , मुंबई 

सदस्य 
३ श्री . विजय महाडीक , ठेवीदार सभासद प्रतिनिधी 

सदस्य 
४ श्री . महेश नलावडे, ठेवीदार सभासद प्रतिनिधी 

सदस्य 
सदर अंतिम आदेश आज दिनांक १८ जानेवारी २०१ ९ रोजी माझ्या सहीनिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , 

डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
दिनांक १८ जानेवारी २०१९ . 

अपर निबंधक ( पतसंस्था ), सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक सनिकु / अ / दिनदयाळ सुरक्षा रक्षक पुरविणारी / सन १८.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , दिनदयाळ सुरक्षा रक्षक 
पुरविणारी सहकारी संस्था मर्या., डिगस, ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग संस्था नोंदणी क्र . एसडीजी / केडीएल / जीननल / ( ओ) / ५१०, दिनांक ६ 
ऑक्टोबर २०१८ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १), ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण 

असे आहे . 


“ 


“ 


" 


इतर संस्था 


कुडाळ , 

डी . एस . खताळ , 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ . 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

कुडाळ . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिकु / अ / आंदुर्ले सेंद्रीय खत उत्पादक / सन १८.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , आंदुर्ले सेंद्रीय खत उत्पादक 
सहकारी संस्था, मर्या., आंदुर्ले , ता . कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग संस्था नोंदणी क्र . एसडीजी/ केडीएल / जीननल / ( ओ)/ ५०३, दिनांक ६ ऑक्टोबर 
२०१८ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली 
आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१), ५( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे आहे . 


“ 


कुडाळ , 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ . 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कुडाळ . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १९ ४० 

सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक सनिकु / अ/विवेकानंद भाडे तत्त्वावर वाहने / चालक पुरविणारी / सन १८.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , विवेकानंद 
भाडे तत्वावर वाहने / चालक पुरविणारी सेवा सहकारी संस्था, मर्या., कुडाळ, ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग संस्था नोंदणी क्र . एसडीजी / केडीएल / 
जीननल / ( ओ) / ५०९ , दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) 
कलम ९( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१), ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे आहे . 


कुडाळ , 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ . 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कुडाळ . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कुडाळ यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक सनिकु / अ/ व्ही . के. शालेय विद्यार्थी ने- आण करणारी सेवा/ सन १८.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , व्ही . 
के . शालेय विद्यार्थी ने - आण करणारी सेवा सहकारी संस्था , मर्या., कुडाळ, ता . कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग संस्था नोंदणी क्र . एसडीजी/ केडीएल / 
जीननल / ( ओ) / ५०४, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) 
कलम ९( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१), ५( ब) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे. 


“ 


कुडाळ , 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ . 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

कुडाळ . 
सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

अधिसूचना 


- 


क्रमांक सनिकु / अ /शिववंदना नाहरकत दाखला देणारी सेवा / सन १८.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , शिववंदना नाहरकत 
दाखला देणारी सेवा सहकारी संस्था, मर्या., नानेलीता, ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग संस्था नोंदणी क्र . एसडीजी/ केडीएल / जीननल / ( ओ )/ ५०४ , 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१), ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे आहे . 


“ 


" 


कुडाळ , 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ . 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कुडाळ . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १ ९ ४० 
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी / आरटीजी / जीएनएल / ( ओ)/ १५१/ सन २०१९.- दिनांक ३० जानेवारी २०१ ९ या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते 
की , अभिनव खंडाळेश्वर शेतकरी शेतीमाल सहकारी संस्था मर्या., मु. पो. नांदिवडे, बेलवाडी, ता . जि. रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सुधारणा २०१३) ( सन १९ ६१ चा ) अधिनियम क्रमांक २४ चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था 

इतर संस्था ” ( नाविन्यपूर्ण ) आहे. 


रत्नागिरी , 

बी . एस . माळी, 
दिनांक २८ जानेवारी २०१ ९ . 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू- डी / जीएनएल / ( ओ)/ ८७९ ३/१८-१९ / सन २०१८.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , डी -विभाग, मुंबई, याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , हिरापन्ना शॉपिंग सेंटर को - ऑप . प्रिमायसेस सोसायटी लि ., सीटीएस नं . ७३८ , भुलाभाई देसाई रोड , हाजीअली, 
मुंबई ४०० ०२६, ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
यांच्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ 
चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यांत आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१८ . 


डॉ . एस . टी . कोठावळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डी -विभाग, मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक टीएनए / युएलआर / एचएसजी /(टिसी) / २९ ६१४/ २०१७-२०१८ / सन २०१८.- पारस अपार्टमेंट को - ऑप. हौ. सोसा. लि ., 
सीटीएस नं . ९ ०२२, प्लॉट नं . २५, सेक्शन ४ ओ, शिट नं . ५१, उल्हासनगर-३, ता . उल्हासनगर , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यांत आले आहे. 


खांडेकर , 


कल्याण , 
दिनांक ७ मे २०१८ . 


डी . 

ए . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

उल्हासनगर तालुका . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ५ 


By 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक टीएनए / युएलआर/ एचएसजी /(टिसी)/ २९ ६२२ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- बुद्ध ज्योत को - ऑप . हौ . सोसा. लि ., प्लॉट नं. 
१०१८ , ब्लॉक नं . ए-४२८ जवळ , चलता नं . ४३, शिट नं . ३३, उल्हासनगर-४, ता . उल्हासनगर, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यांत आले आहे . 


कल्याण, 
दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ . 


डी . ए. खांडेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

उल्हासनगर तालुका. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक टीएनए / युएलआर/ एचएसजी /(टिसी )/ २९ ६२३/ २०१८-२०१९ / सन २०१८.- कुमाऊन अपार्टमेंट को - ऑप. हौ . सोसा. लि ., सर्वे 
नं . १७७ ए, हिस्सा नं. २ / बी ( पार्ट ), सिटीएस नं . १२६८०, मेहबुब नगर , शांतीनगर , उल्हासनगर-३, ता . उल्हासनगर , जि . ठाणे ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यांत आले आहे . 


" 


कल्याण, 
दिनांक २ ९ डिसेंबर २०१८ . 


डी . ए. खांडेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


उल्हासनगर तालुका. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक टीएनए/ युएलआर / एचएसजी /(टिसी )/ २ ९ ६२१/ २०१८-२०१९ / सन २०१८.- मानस रेसिडेन्सी को - ऑप. हौ. सोसा. लि ., बॅरेक 
नं . १५३३, रुम नं . १ आणि २, शिट नं . ४५, सिटीएस नं . १९ २५१ आणि १९ २५२, सेक्शन २९ , वॉर्ड नं . ४५/०१ , उल्हासनगर-४ , 
ता . उल्हासनगर , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 
उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण " 

गृहनिर्माण संस्था 
असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


" 


कल्याण , 
दिनांक ३ डिसेंबर २०१८ . 


डी . ए . खांडेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

उल्हासनगर तालुका. 


३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९/ फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक टीएनए/ युएलआर / एचएसजी /(टीसी)/ २ ९ ६२० / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- जय साई प्रभाराम को - ऑप. हौ. सोसा. लि ., रुम 
नं . १६, बी . के. नं . २८३, वॉर्ड नं . २०, झुलेलाल मंदिर जवळ , ओ. टी . सेक्शन , उल्हासनगर-२, ता . उल्हासनगर , जि . ठाणे ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यांत आले आहे . 


. 


" 


कल्याण, 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 


डी . ए. खांडेकर , 

सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था , उल्हासनगर तालुका . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक टीएनए / युएलआर / एचएसजी /(टीसी )/ २९ ६१६/ २०१८-२०१९ / सन २०१८.- आंगण को - ऑप. हौ. सोसा. लि ., सी . टी . एस . 
नं . ८६६६, ब्लॉक नं . ए-१३, व्हिलेज उल्हासनगर, उल्हासनगर-४ , ता . उल्हासनगर, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


कल्याण, 

डी . ए. खांडेकर , 
दिनांक २८ जून २०१८ . 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , उल्हासनगर तालुका . 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


. 


क्रमांक एमयूएम / एसआरए / एचएसजी /टीसी /१२९ ५३/ सन २०१९/5736/SRANCO/OW/ 2019.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था (पूर्व व 
पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र क्रिस्टल हाईटस सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , विंग- बी , सी.टी.एस. नं . २२ ( पार्ट ), व्हिलेज बांद्रा , ता . अंधेरी , गोळीबार , सांताक्रुझ ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५५. ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एम.यू.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी./ टी.सी./१२९ ५३/ सन २०१९, दिनांक ३१ जानेवारी २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक ३१ जानेवारी २०१ ९ . 


स्मिता गायकवाड , 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झो.पु.प्रा ., मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ६ 


३३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई शहर, झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


~ 


क्रमांक SRANCO/OW/२०१ ९/६२६२.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण), मुंबई यांचेकडून मंजूर 
केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र श्री साई दत्ता बी -विंग को - ऑप . हौसिंग सोसायटी मर्यादित, प्लॉट नं . १३३, सी.एस.नं. १९ ६१ 
टी.पी.एस. ३, माहिम, जी - एन वॉर्ड , मुंबई ४०० ०१६. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी./टी.सी./ १३१७२/ सन २०१९, दिनांक २ फेब्रुवारी २०१९ 
नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तीचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


रविंद्र इटकर , 


. 


मुंबई, 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१९. 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था, मुंबई शहर, झो.पु.प्रा ., मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई शहर , झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक SRANCO /OW/ २०१९/६०८ ९.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ), मुंबई यांचेकडून मंजूर 
केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र व्हेनेझिया को - ऑप . हौसिंग सोसायटी मर्यादित., सी.एस.नं. ११/१२४ (पार्ट ), १२/१२४ ( पार्ट ) , 
१३/१२४ , १४/१२४ , परेल , शिवडी डिव्हीजन, गं. द. आंबेकर मार्ग, मुंबई ४०० ०१२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी./टी.सी./ १३१७१ / 
सन २०१ ९, दिनांक २ फेब्रुवारी २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था " असे करण्यात 
आले आहे. 


रविंद्र इटकर , 


मुंबई , 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१९ . 


~ 


सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, मुंबई शहर, झो.पु.प्रा ., मुंबई . 


३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १ ९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मालवण यांजकडून 

अधिसूचना 


नोंदणी क्रमांक एसडीजी / एमएलएन / जीएनएल / ( ओ)/ ८०८ / सन २०१८. - प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , युनायटेड ८६ 
वॉटरस्पोर्ट को - ऑप . सोसायटी लि ., मालवण मु. पो . ता . मालवण, जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सुधारित 
२०१३ ) मधील क्र . ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे आहे . 


" 


" 


के . आर. धुळप, 


मालवण, 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


मालवण. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

राजापूर यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी / आरजेआर / पी.आर.डी./ आय/ ८४८ / सन २०१ ९ . -प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , चौडेश्वरी महिला 
औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., जुवाठी, ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सुधारित २०१३ ) 
मधील क्र . ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ उत्पादक 

असे असून उप वर्गीकरण “ औद्योगिक संस्था असे आहे. 


" 


रत्नागिरी, 
दिनांक ३ जानेवारी २०१ ९ . 


एस . एस . नलावडे, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 
राजापूर , 

जि . रत्नागिरी . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


~ 


क्रमांक एमयूएम-२ / डब्ल्यूएल / जीएनएल / ओ/ ११६७७/ २०१८-१९ / सन २०१ ९.- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल-विभाग, मुंबई, 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, आदित्य बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, रुम नं. ८६ , हनुमान मंदिरा जवळ, इंदिरानगर , सुंदरबाग , 

कुर्ला (प.), मुंबई ४०० ०७०. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) यांच्या 
कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


कमानी, 


मुंबई, 
दिनांक ३ जानेवारी २०१ ९ . 


शिरीष सपकाळ , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल -विभाग , मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ६ अ 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, टी -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मुंबई/ उपनि / टी -वि / अधिसूचना / २०७२/ २०१८.- याद्वारे प्रमाणित करतात की , सँन्चुरा आणि सेरेना को - ऑप. हौ . सोसायटी लि ., 
सँन्चुरा लॉबी सेनरुफस , गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड, मुलुंड ( पूर्व), मुंबई ४०० ०८१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूटी / एचएसजी /टीसी / १० ९१८ / 
सन २०१८ रोजी नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


“ 


मुलुंड-मुंबई, 
दिनांक २६ डिसेंबर २०१८ . 


राजेंद्र शं . खंडाईत , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

टी -विभाग, मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएम / एचएसजी/ टीसी/ १५५८ / १० ९ ८४ / २०१८-२०१९ / सन २०१८. – उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, 
मुंबई , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, शक्ती युनिकस को - ऑप . हौसिंग सोसा . लि ., प्लॉट क्र . एफ / १, सी.टी.एस. क्र . ७ बी / ४ , देवनार 
बाग, देवनार , मुंबई ४०० ०८८. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) यांच्या कलम 
९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे. 


" 


मुंबई, 
दिनांक १ ऑक्टोबर २०१८ . 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम-विभाग, मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ/११६० ९ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- उप निबंधक, सहकारी संस्था , एम-विभाग , मुंबई, याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , आराध्य महिला बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , बि . नं . ३१ / १० ९१, पी . एम. जी . पी . कॉलनी, मानखुर्द, 
मुंबई ४०० ०४३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) यांच्या कलम ९(१) उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे करण्यात आले आहे. 


" 


मुंबई, 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ . 


स्नेहा जोशी, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम -विभाग, मुंबई . 


३ ९ 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १ ९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


~ 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल/ ओ/ ११६८६/ २०१८-२०१९ / सन २०१ ९.– उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम -विभाग , मुंबई, याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , अमुल्य महिला सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , प्लॉट नं . १७ / एफ / ९/ रोड नं . ९, बैंगनवाडी जुना बस डेपो समोर , 
गोवंडी, मुंबई ४०० ०४३, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधि . २४ ) याच्या कलम ९(१) उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 

स्नेहा जोशी, 
दिनांक ७ जानेवारी २०१९ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम-विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ/ ११६८७/ २०१८-२०१९ / सन २०१ ९.- उप निबंधक, सहकारी संस्था , एम-विभाग , मुंबई, याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , अनुराधा सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, प्लॉट नं . १७ / एफ / १/ रोड नं . ९, बैंगनवाडी जुना बस डेपो समोर , 
गोवंडी, मुंबई ४०० ०४३, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधि . २४ ) याच्या कलम ९(१) उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 

स्नेहा जोशी , 
दिनांक ७ जानेवारी २०१ ९. 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम-विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम -विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएम /जीएनएल / ओ/ ११६१० / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग , मुंबई, याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , स्वराज्य बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, बि . नं . ३२/ १०९ १, पी.एम.जी.पी. कॉलनी, मानखुर्द , 
मुंबई ४०० ०४३, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधि. २४ ) याच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
“ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ . 


स्नेहा जोशी, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम -विभाग , मुंबई . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मालवण यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक सनिमा / वि -१ / मा.ता.देखरेख संघ / कलम २१/ नों.र.बा./ २०१ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , के . आर. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मालवण, जि . सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये 
मालवण तालुका सहकारी गृहतारण संस्था मर्या. मालवण, ता . मालवण, जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसडीजी / एमएलएन / एचएसजी / 
( ओएच) / ७५१/ ८५-८६, दिनांक २ जानेवारी १९ ८६ या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे. या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्था विघटित 
झाली असून ती संस्थापित संस्था म्हणून असल्याचे बंद झाले आहे . 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रा नोंद करून आज दिनांक १ जानेवारी २०१९ रोजी निर्गमित केला आहे . 


के . आर . 


धुळप, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


मालवण . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएम / एचएसजी/टीसी/ १० ९८१/ २०१८-२०१९ / सन २०१८. – उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग , मुंबई, 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , आयुष औरा को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि ., सीटीएस नं . १७ मे, १८ बी , व १८ - अ, कलेक्टर कॉलनी, 
मुंबई ४०० ०७४ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधि . २४ ) याच्या कलम ९( १) उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक १९ जुलै २०१८ . 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम-विभाग, मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक जिदुविअ /सिंधु/ क -१ / संस्था नोंदणी / २०१८ /९६०.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , विठ्ठल रखुमाई दुग्ध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या. झाराप , तालुका कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा. 
अधि . २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी क्र . एस.डी.जी. / के.डी.एल./ अ.जी.आर. / ओ./ ४८३/ सन २०१८ , दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजी 
नोंदविणेत आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०(१) अन्वये तीचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था " असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” असे आहे. 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ . 


दाजी शंकर खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

सिंधुदुर्ग . 


४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १ ९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक जिदुविअ /सिंधु / क-१/ संस्था नोंदणी / २०१८ / ९६३.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री देवी पावणाई दुग्ध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या., माडखोल, तालुका सावंतवाडी , जि . सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९६१ चा महा . 
२४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एस.डी.जी./ एस.डब्ल्यू.डी./ अ.जी.आर./ ओ. / ४८४ / सन २०१८ , दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ 
रोजी नोंदविणेत आली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १०(१) अन्वये वर्गीकरण 
कृषी संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था असे आहे . 


" 


सिंधुदुर्गनगरी, 

दाजी शंकर खताळ , 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

सिंधुदुर्ग. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक एमयूएम/ एसआरए / एचएसजी/टीसी/१२९ ४९ / सन २०१८.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र श्री समर्थ एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
इमारत क्र . ३ , न.भू.क्र . ४५७, ६ ९ २, ६ ९ ३, ७९ १ ते ७९ ३, खांडवाला कंपाऊंड, दत्त मंदिर रोड, वाकोला ब्रीज , सांताक्रुझ ( पूर्व), 
मुंबई ४०० ०५५ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम. / 
एस.आर.ए./ एच.एस.जी. / टी.सी./१२९ ४ ९ / सन २०१८ , दिनांक डिसेंबर २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ . 


बाजीराव शिंदे, 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा ., मुंबई . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी/ ( असजीआर)/ अजीआर/ ( ओ)/ १४३४ / १८-१९ / सन २०१८.- या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , सह्याद्री 
शेळी, मेंढी पालन नाविन्य पूर्ण सहकारी संस्था मर्या., अणदेरी ( संगमेश्वर), ता . संगमेश्वर, जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . २४ ) मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उप वर्गीकरण “ इतर 
संस्था ( नाविण्यपूर्ण ) ” आहे . 


रत्नागिरी, 
दिनांक १९ डिसेंबर २०१८ . 


आर. के . बांगर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

रत्नागिरी. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


